महाराष्ट्र शासन 


क्र: AAA १११९/प्र.क्र. १३८/पदुम-१४ 
कृषि,पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक : २५ मार्च, २०२१. 


विषय:- राज्यातील मासळी उतरविण्याच्या ठिकाणी जेट्टी बांधणे व मच्छिमारांना मुलभुत 
सुविधा पुरविण्याच्या कामांच्या सर्वेक्षणासाठी रू. ३५२.५० लक्ष इतका निधी वितरीत 
करणेबाबत...... 


वाचा:- १ महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ यांचे पत्र क्र. ममविम/लेखा/ भांडवली/ 
अनुदान/४७७/२०२०-२१, दि. ०४.०३.२०२१ 
२) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र. क्र. ६४/ अर्थ-३, दि. १५.०३.२०२१ 


शासन ज्ञापन :- ज्या अर्थी व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ यांच्या 
वाचा-१ येथील पत्रान्वये, सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अंदाजामध्ये ४४०५ ०६५१ या 
लेखाशीर्षाखाली रू. 342.40 लक्ष इतका निधी दर्शविण्यात आलेला आहे. 


त्या अर्थी नियोजन व वित्त विभागाने सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत मान्यता प्रदान केल्याप्रमाणे 
रू. ३५२.५० लक्ष/- (अक्षरी रू. तीन कोटी बावन्न लाख पन्नास हजार फक्‍त) इतका निधी खालील 
तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन या ज्ञापनाद्वारे मान्यता प्रदान करत आहे. 


(रू. लाखात) 
अ.क्र Sars अर्थसंकल्पित | सुधारित | वितरीत करावयाची 
तरतूद अंदाज रक्‍कम 
7 मागणी क्र. डी ०९, रू. ४७०.०० | रू. ३५२.५० रु. 342.40 लक्ष 


४४०५-मत्स्यव्यवसाय, ल्क्ष लक्ष 
१०३ सागरी मत्स्यव्यवसाय, 

(00)(02) लहान मासेमारी बंदरे (राज्य 
योजना) (कार्यक्रम) 

५०-इतर खर्च, (४४०५ ०६५१) 


२. सदर निधी खर्च करण्याकरिता आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. तसेच आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी सदर रक्‍कम आंहरीत 
करुन व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ, मुंबई यांना अदा करावी. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः मत्स्यवि १११९/प्र.क्र. १३८/ पदुम-१४ 


३. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. डी ०९, ४४०५-मत्स्यव्यवसाय, १०३ सागरी 
मत्स्यव्यवसाय,(००) (०२) लहान मासेमारी बंदरे (राज्य योजना) (कार्यक्रम), ५० इतर खर्च (४४०५ 
०६५१) याअंतर्गत चालू वित्तीय वर्षी उपलब्ध असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. सदरचे ज्ञापन हे नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १२७/१४३१, दि. १८.०३.२०२१ 
व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १६४/२०२१/व्यय-२, दि. २२.०३.२०२१ नुसार प्राप्त 
मान्यतेनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०३२५१४४३४९९४०१ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने. 
SHASTRI SHRINIVAS ४८५५५५०७००... 


42dca0d60b1b0a5b, postalCode=410210, st=MAHARASHTRA, 

INumber=c02f19ac7e7ab3a50d817c95cf483e33229cfOcbbO 

JAG AN N ATH 3283b175900630/81d2337, cn=SHASTRI SHRINIVAS JAGANNATH 
श्रीनिवास शास्त्री) 0" 


( सशा 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ, मुंबई. 

३. कार्यकारी अभियंता, (मत्स्यव्यवसाय), आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय यांचे कार्यालय,मुंबई 
४. कार्यकारी अभियंता, (मत्स्यव्यवसाय), महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ यांचे 
५. कार्यालय,मुंबई 

६. महाळेखापाल, महाराष्ट्र राज्य १ (मुंबई) 

७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

८. निवासी लेखाधिकारी (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 


प्रत माहितीसाठी - प्रधान सचिव (पदुम), यांचे स्वीय सहायक. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


